महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास 
नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या होतमालाची रक्‍कम 
अदा करण्याकरिता येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चाची 
अर्थसहाय्य (२४२५ २४१७) (Unconditional). 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पूरक-२०२१/प्र.क्र.११६/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- ०५ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १)महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:- नाफेड 
खरेदी/व्याज/२०२१-२२/१८०,दिनांक १६ जून,२०२१ 
२)शासन परिपत्रक वित्त विभाग, 
क्रमांक पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २९ ऑगस्ट,२०२२ 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
क्रमांक :- पुरक-१९२२/प्र.क्र.२६/२०२२/१७ स, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ 


प्रस्तावना:- 

हंगाम २०१६-१७ व हंगाम २०१७-१८ मध्ये नाफेडच्यावतीने किंमत स्थिरता निधी व किमान 
आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने कडधान्ये व तेलबिया खरेदीसाठी पणन महासंघाची राज्य 
नोडल संस्था म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे चुकारे लवकरात 
लवकर अदा करण्यासाठी वेळोवेळी वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या शासन हमीद्वारे राष्ट्रीयीकृत 
बँकांकडून कर्जाची उभारणी करुन निधी उपलब्ध करुन घेण्यात आला होता. हमीभावाने खरेदीसाठी 
पणन महासंघास वित्त विभागाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या शासन हमीवरील एकूण देय व्याज व दंडनीय 
व्याज स्वनिधीतून अदा केलेले आहे. पणन महासंघाने विविध शासन हमीवरील उपलब्ध केलेल्या 
कर्जाच्या व्याजाचे एकूण रुपये ३१.६६४१ कोटी इतक्या रकमेचा भरणा केलेला असून, त्यापैकी wat 
रुपये २०.५० कोटी इतका निधी शासन निर्णय, दिनांक २१/१/२०२० नुसार उपलब्ध करुन दिलेला 
आहे.उर्वरित रुपये ११.१६४१ कोटी इतका निधी पणन महासंघास उपलब्ध करुन देण्यासाठी रुपये 
११.६० कोटी इतकी रक्‍कम सन 2022 च्या दुसऱ्या (पावसाळी ) अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
करण्यात आली आहे. सदर पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी पणन महासंघास वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

हंगाम २०१६-१७ व हंगाम २०१७-१८ मध्ये नाफेडच्यावतीने किंमत स्थिरता निधी व किमान 
आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमीभावाने कडधान्ये व तेलबिया खरेदीसाठी पणन महासंघास वेळोवेळी 
मंजूर केलेल्या शासन SHAS उपलब्ध कर्जाचे बँकेकडे अदा केलेल्या एकूण देय व्याज व दंडनीय 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.११६/२४ स 


व्याजाची प्रतिपुर्ती करण्यासाठी सन २०२२ च्या दुसऱया (पावसाळी) अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
करण्यात आलेल्या रकमेपैकी रुपये १०.१६४१ कोटी आणि मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद रुपये १.०० कोटी 
अशी एकूण रुपये ११.१६४१ कोटी (रुपये अकरा कोटी सोळा लाख एक्केचाळीस हजार फक्त) इतकी 
सदर शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देत आहे. 


२. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च नमूद लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पुरक 
मागणी निधीतून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२४२५ सहकार 
00 
१०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०१)(२२) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघास नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या होतमालाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चासासाठी अर्थसहाय्य 
(अनिवार्य) (२४२५ २४१७) 
३३, अर्थसहाय्य 


३. याझासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेली रुपये ११.१६४१ कोटी (रुपये अकरा कोटी 
सोळा लाख एक्केचाळीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम RIGS सुविधेद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
पणन महासंघास अदा करावी. याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


मागणीदार/पुरवठादार/कंत्राटदाराचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, 
नाव/फर्मचे नाव मर्या. मुंबई 

कार्यालयाचे नाव व पत्ता (ज्या प्रकरणी लागू ।कनमूर हाऊस, नरसीनाथा स्ट्रीट, पो. बा. 
आहे) क्रमांक ५०८०, मस्जीद,मुंबई -९ 

बॅक खाते क्रमांक 06242918329 

बंक खात्याचा प्रकार चालू खाते. 

बॅकेचे नाव इंडियन बॅँक 

बंक शाखेचे नाव व पत्ता मांडवी शाखा, मस्जिद 

बॅंक शाखेचा संकेतांक 00M013 

एमआयसीआर क्रमांक 400019016 

आयएफएससी संकेतांक IDIBOOOM013 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.११६/२४ स 


४. या शासन निर्णयातील मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचे आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्यासाठी श्री. सु.पु. पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व डॉ. ala सं. धपाटे, सह सचिव (पणन), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अर्थसहाय्याचा विनियोग ज्या कारणास्तव मंजूर केला 
आहे, त्याच कारणासाठी वापर करुन संबंधित पणन महासंघाने त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल 
विनाविलंब शासनास सादर करावा. तसेच प्रत्यक्ष मासिक खर्च केल्याची एकत्रित माहिती त्या 
महिन्यानंतरच्या १५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावी. 


६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका /वित्तीय संस्थांना वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


७. वित्त विभागाचे अनौपचारीक सं.क्र.४२२२०/२२/व्यय-२, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०२२ व 
परिपत्रक ,क्रमांक पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प-३,दिनांक २९ ऑगस्ट,२०२२ अन्वये उपरोक्त 
बाबीखालळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून, दिनांक २.४.२०१८ च्या 
परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ परिच्छेद या योजनेस लागु नाहीत. तसेच दिनांक १८.४.२०१७ च्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०५१५१५५७६८०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNANDA MOHANRAO :: 
GHADYALE ssh aa 
(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.११६/२४ स 


४) अपपर मुख्य सचिव(वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई-९ 

६ पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
९) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 


) 
) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 


अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


